राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक/ 
सहायक पोलीस आयुक्त (Pare) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७१६/प्र.क्र.१९७(२)/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ७ जून, २०१६. 
शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२न(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (are) संवर्गातील खालील पोलीस 
अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदली नंतरची पदस्थापना 
पि श्री. शिवाजी पंडीतराव । उपविभागीय पोलीस सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे हहर 
पवार अधिकारी, सिरोंचा 
उपविभाग, जि. गडचिरोली 
Q श्री. रमेश धुमाळ, उपविभागीय पोलीस सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर 
अधिकारी, अहेरी 


उपविभाग, जि. गडचिरोली 


3. श्री. बाजीराव मोहिते राज्य गुप्तवार्ता विभाग उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 


(बदली आदेशाधीन) सिल्लोड उपविभाग, जि. औरंगाबाद 
(ग्रामीण) 

४ | at. सुहास बच्छावे उपविभागीय पोलीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अधिकारी, मिरा रोड सांगली उपविभाग, जि. सांगली 
उपविभाग, जि. पालघर 

4 | Sf}. केशव पातोड उपविभागीय पोळीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अधिकारी, चाळीसगांव पाचोरा उपविभाग, जि. जळगांव 


उपविभाग, जि. जळगांव 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन पदस्थापनेच्या बाबतीत मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन संबंधीत प्रकरणी 
तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक व पोलीस 
महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा 
मंजूर करण्यात येऊ नये. 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.१९७(२)/पोळ-१(अ) 


४. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०६०४१२०२३७६८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Kailas A rj un DAE कतवा र वतची 


ou=Deputy Secretary, 
व्य postalCode=400032, st=Maharashtra, 
G a | kwa d cn=Kailas Arjun Gaikwad 
Date: 2016.06.08 14:06:25 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) 

) 

) 

) 


प्रधान सचिव (विशेष) urd स्वीय सहायक, गृह विभाग, Hares, मुंबई, 
महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई, 

अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, मुंबई, 

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे, 

१०) अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, मुंबई, 
११)अपर पोळीस महासंचालक, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 
१२)सर्व विशोष पोळीस महानिरीक्षक, 

१३) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

१४) सर्व पोलीस आयुक्त, 

१५) सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१६)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१९) सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
२०) निवडनस्ती, कार्यासन पोळ-१(आ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


